महासमादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील उप महासमादेशक या 
अस्थायी पदास मुदतवाढ मिळणेबाबत. 
दिनांक १/३/२०१९ ते दि.३०/९/२०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस-२०१८/प्र.क्र.०२/विज्ा-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : 03 एप्रिळ, २०१९ 


वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१/२/२०१९ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एचजीएस २०१८/प्र.क्र. ०२/विशा-८, 
दि. २५/१०/२०१८ 
3) महासमादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. मस/कार्या-२/२०१९/४५८, दिनांक ८/२/२०१९ 


प्रस्तावना : 


महासमादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 


आस्थापनेवरील उप महासमादेठक या अस्थायी पदास दि. ०१/१०/२०१८ ते दि. 


२८/२/२०१९ पर्यंत संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय दि. २५/१०/२०१८ अन्वये 


मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दिनांक २८/२/२०१८ रोजी संपली आहे. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २१/२/२०१९ अन्वये आकृतीबंधात समाविष्ट 


असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 


आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात 


असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दि. ३०/०९/२०१९ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आळे आहेत. यास्तव 


महासमादेडाकांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील उप महासमादेहक 


या अस्थायी पदास दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दि. ३०/०९/२०१९ पर्यंत पर्यंत मुदतवाढ 


देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०१८/प्र.क्र.०२/विशा-८ 


शासन निर्णय :- 


महासमादेशकांचे कार्यालय, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील उप 
महासमादेशक वेतनश्रेणी (रुपये ६७,०००-७९,०००-- HAG ) Pay Matrix level १५ (७॥ Pay 
commission) या अस्थायी पदास दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दि. ३०/०९/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.१ मुख्य लेखा शिर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा 
(१०७ होमगार्ड ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यात यावा व सदरचा खर्च वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. हा झासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६ आ.पु.क., दिनांक २१ 
फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७/५/.॥8॥॥॥॥/89॥॥.09०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक क्र. 
२०१९०४०३१२१९३५०३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Devendra H Chandel 
D d H DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home Department, 
evendra postalCadestO0032,teaharshta 
2.5.4.20=c549ded25d1b7c2e39965e487e5 1d076e84ce591bc4a9b266 
7d265c3acc92c34, 
serialNumber=160effd4b3ee7de44c6eef773c2eb99bb47e324ec7a549 
h a ‘al e a132930080fdff83 1d, cn=Devendra H Chandel 
Date: 2019.04.03 12:28:55 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा योग्य त्या कार्यवाहीस्तव अग्रेषित : 
१) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


AD 


Ce ww 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, आ.पु.क.., मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती, विश्ा-८ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc 
ae 


mn 


9 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


